आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत सन 
२०२१-२२ या वर्षातील ई-गव्हर्नन्स 
प्रकल्पासाठी निधी वितरण. 

(लेखाशीर्ष 2249 ०८४८) 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२१/ प्र.क्र. ०२ / कार्यासन-६ 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक :- ३१ मार्च, २०२२. 


वाचा :- 
१. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दि.२४.०६.२०२१, 
दि.१४.१०.२०२१, दि.०३.०२.२०२२ व दि.१७.०३.२०२२. 
२. शासन ज्ञापन, आदिवासी विकास विभाग, क्र.बीयुडी-२०२१/ प्र.क्र.३३/का-६, 
दि.३०.०३.२०२२. 
३. आदिवासी विकास विभागाची नस्ती क्र.संगणक-२०२०/प्र.क्र.६४/संगणक कक्ष. 
प्रस्तावना : - 


आदिवासी विकास विभागांतर्गत संगणकीकरण व ई-गव्हर्नन्स प्रकल्प राबविण्यासाठी नियुक्‍त 
करण्यात आलेल्या AAS MCF या संस्थेच्या सल्लागारांच्या माहे डिसेंबर,२०२१ या महिन्याचे मानधन अदा 
करण्याबाबत विभागाच्या स्तरावर उपलब्ध निधी विचारात घेवून उर्वरीत आवश्‍यक रु.१.२५ लाख निधी 
पुनर्वितरीत करून कंत्राटी सेवा या उद्दीष्टाखाळी उपलब्ध करून देण्यास संदर्भाधीन क्र.३ येथील नस्तीवर 
वित्त विभागाची मान्यता प्राप्त झाली आहे. यास अनुसरून निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : - 

आदिवासी विकास विभागाच्या “कार्यक्रम खर्च” अंतर्गत मागणी क्र.टी-४ मधील मुख्य लेखाशीर्ष 
२२५१-सचिवालयीन सामाजिक सेवा,अंतर्गत ई-गव्हर्नन्स प्रकल्पाची अंमलबजावणी या योजनेकरीता 
खालीलप्रमाणे निधी नियंत्रक अधिकारी तथा उपसचिव, आदिवासी विकास विभाग यांना वितरीत व खर्च 
करण्यास ARIA मान्यता देण्यात येत आहे. 


(रू.लाखत) 


योजनेचे नांव उद्दीष्ट क्रमांक २०२१-२२ साठी सदर शा.नि.न्वये वितरीत 
सुधारीत अंदाज । करण्यात येत असलेली तरतूद 


ई-गव्हर्नन्स प्रकल्पाची १०- कंत्राटी सेवा १२५.०० १.२५ 
अंमलबजावणी (२२५१ ०८४८) 


२. सदर निधी अर्थसंकल्पीय निधी वितरण प्रणालीवर वितरीत करण्यात आला आहे. सदर निधी 
संबंधित आहरण व संवितरण अधिकारी यांना वितरीत करण्यात यावा. वितरीत निधी खर्च करतांना 
संबंधितांमार्फत राज्यशासनाची कार्य नियमावली, वित्तीय नियमावली, अर्थसंकल्पीय नियम पुस्तिकेमधील 
तरतुदी व सर्व अटी शर्तीचे पालन करण्याची दक्षता घेण्यात यावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२१/प्र.क्र.०२/कार्यासन.६ 


३. सदर शासन निर्णय वित्त विभागामार्फत अर्थसंकल्पीय निधी वितरण प्रणालीवर उपलब्ध करुन 
दिलेल्या निधी मर्यादेत त्यांच्या अनौ.सं.क्र.३९४/ व्यय-१४, दि.२९.०३.२०२२ अन्वये दिलेल्या सहमतीस 
अनुसरून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


ठर सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०३३११६३४२७८९२४ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल UA SAGAR व नावाने. 


RAVINDRA D 
AUTE 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा.मंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव. 
२. मा.राज्यमंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव. 
३. सचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
४. उपसचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
५. महालेखापाल (लेखापरिक्षण) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र 9/2, मुंबई /नागपूर . 
६. ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ५ वा माळा, विधानभवन, मुंबई. 
७. वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
८. कार्यासन (संगणक कक्ष), आ.वि.वि., मंत्रालय, मुंबई. 
९. निवड नस्ती (का-६). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


